माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत प्राप्त बक्षीस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
त्रिबक नगरपरिषद, त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (१९)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 
तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) area निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 
प्रस्तावना : 
माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत त्रिबक 
नगरपरिषदेला प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ०१.०० कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. 
८६,१३,१५५.६१ (रुपये शाहाऐंशी लक्ष तेरा हजार एकडी पंचावन्न आणि एकसष्ट पैसे फक्त) किंमतीचा सविस्तर 
प्रकल्प अहवाल मुख्याधिकारी, त्रिबक नगरपरिषद यांनी हहर अभियंता, नाशिक महानगरपालिका यांची तांत्रिक 
मान्यता घेऊन सादर केला आहे. Ash नगरपरिषदेने सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, 
२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, fav 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (१९)/ तां.क.१ 


नगरपरिषदेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामांपैकी जोडपत्र-१ मध्ये सविस्तर 
प्रकल्प अहवालातील अ.क्र. १३, १४, १७ व २० येथील रू. ३,२५,४७१.०० किंमतीची कामे (वस्तू व सेवा करासह) 
वगळून उर्वरित रू. ८२,८७,६८४.६१ (रुपये ब्याऐंशी लक्ष सत्याऐंशी हजार सहाशे AAA आणि एकसष्ट पैसे 
wad) किमतीच्या कामांना खालील अटी व शातींच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. Bran 
नगरपरिषदेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामे, वगळण्यात आलेली कामे व 
प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या जोडपत्र-१मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 


२. अटी वशार्ती 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा Baw नगरपरिषद राहील. 

२) समितीने प्रशासकीय मान्यतेसाठी शिफारस न केलेल्या रू. ३,२५,४७१.०० व बक्षिसाच्या रकमेतील 
शिल्लक रू.१३,८६,८४४.३९ AWM एकूण रू. १७,१२,३१५.३९ रकमेचा विनियोग Ba नगरपरिषदेने 
शहरातील हरित क्षेत्र वाढीसाठी करावा. स्थानिक/देशी प्रजातींचे वृक्ष व बांबू लागवडीचा समावेडा 
असलेला सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून महानगरपालिकेचे शहर अभियंता यांची 
तांत्रिक मान्यता घेऊन तो प्रशासकीय मान्यतेसाठी पुन्हा शासनास सादर करावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचाळनाळयास पाठविण्यात यावा. 

४) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

५) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 


३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत त्रिबक नगरपरिषदेला “नगरपरिषद व नगर पंचायत-१५ हजार पेक्षा कमी 
लोकसंख्या” गटात नाशिक विभागस्तरावर रू. ०१.०० कोटी रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. या बक्षीस रकमेपैकी 
रु. ५०.०० लक्ष रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१९२२२८०००४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
R YA KA N T K | A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND CLIMATE 
CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f9473df7e92873ee7ac8c2f7c49ac520e61061dd 
ded, postalCode=400032, st=Maharash 


N | KA M seilaINUmber=3A94A1FeSeA34D45CA2829D8C88DFB4076007988046087EFOEBE 
8C7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 
Date: 2024.02.23 19:31:15 +05'30' 
(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (१९)/ तां.क.१ 


मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग 

जिल्हाधिकारी, नाशिक 

मुख्याधिकारी, त्रिबक नगरपरिषद, त्रिबक 

निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (१९)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- १ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (१९)/ तां.क.१, 


दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


प्रशासकीय मान्यता 
अ प्रस्तावित वगळण्यात त 
न कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय | आलेली रक्‍कम 
क्र. आलेली रक्‍कम 
खर्च (रू. (रू.) 
(रूु.) 
hoe 2 3 1 ४ | ५ 
Nursery-9 @ CTS No. ६४८ Part Chauki 
डि १४,१०,५६८.०० | ae | १४,१०,५६८.०० 
Matha Trimbakeshwar 
Proposed Plantartion for Fruit Garden, 
२ Oxygen Van Open space of G.No. 9,23,200,00 pom .00 १,२३,२००.०० 
२९९/१ + ३०२/३७.? 
Proposed Plantation for space Open at 
3 (93,488.00 । अक | ७३,५९९.०० 
Garden Butterfly for Trimbakeshwar 
Proposed Plantation for Miyawaki 
8 Garden at Open space of G. No. १,३८,४२०.०० pom .00 १,३८,४२०.०० 
902/9/2/8/4 P 
Fencing work Throughout all garden 
षु €,90, 9198.00 शिक ८,७०,१७९.०० 
Ares 
Plantation for Smruti Van and Navgrah 
& | Van at Open space G.No.288/9 + ८७,७४१.०० pom 00 ८७,७४१.०० 
३०२/ 3T.P 
Divider plantation (From Ambedkar 
Chauk to gajanan maharaj Chauk to 
9 93,2, §8 2.00 eS 93,60, §82.00 
samarth kaman and Gajanan Maharaj 
chauk to Sitara Hotel Javnar Photo) 
Roadside Plantation near Sitara hotel 
८ ७,२६,६५३.०० | cee ७,२६,६५३.०० 
to bhika kadiag house 
Roadside Plantation near swami 
8 ३,५०,१३६.०० शिक 3,40,93&.00 
samarth kaman to Bhanadara 
Roadside Plantation behind Neel 
(= 3,349,638 .00 शिक ३,३१,८३४.०० 


Parvat 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (१९)/ तां.क.१ 


प्रशासकीय मान्यता 
डा प्रस्तावित वगळण्यात लमी 
न कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय | आलेली रक्‍कम 
क्र आलेली रक्‍कम 
खर्च (रू.) (रू.) 
(रू.) 

Plantation at Cycle Track (Kailash Raja 

a q Nagar & Planatation at Different areas 2,62, 804.00 pom .00 २,६२,४८५.०० 
in Trimbakeshwar 
Proposed plants Rashi Van and 

92 | Naksharta Van (Open space Gut no 9,08, 042,00 es .00 १,०९,०५२.०० 
१८३७१. Trimbak ) 

93 | Air Quality 38,88¢.00 38,88¢.00 0९.०० | 

48 | Cycle Track in the Trimbakeshwar City 2,20,0193 00 2,20,0193 00 0९.०० | 
Proposed Charging Station at Various 

१५ १८,९००.०० शिक १८,९००.०० 
Spot 
Proposed Rain Water Harvesting for 

१६ | Trimbak Municipal Council office २,८९,२१२.०० pee .00 २,८९,२१२.०० 
@Trimbakeshwar (Govt. Building) 

49 | Water Audit @ & Spot 30,000.00 30,000.00 0९.०० | 
Construction of (9 Nos of Percolation 

१८ १,३७,५२६.०० शकि १,३७,५२६.०० 
Pits for Rain Water Harvesting 
Proposed On Grid Solar Power System 
Works in Government Building for 

१९ ७,७०,०२४.६१ अ ७,७०,०३४.६१ 
Amrut and Nagar parishad (8 
Trimbakeshwar 

20 | Energy Audit 34,800.00 34, 800,00 0९.०० | 

29 | LED Street Lights ७,००,४५३.०० | 0९.०० | .00 ७,००,४५३.०० 

२२ IEC 4,00,000,00 | 9,00 | 4,00,000,00 


एकूण 


८६,१३,१५५.६१ 


३,२५,४७१.०० 


८२,८७,६८४.६१ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


